महाराष्ट्र शासन 
क्रमांक:-इएसटी-१०२०/प्र.क्र.9६/का.१४२७ 
नियोजन विभाग, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- २३ डिसेंबर, २०२०. 


विषय:-अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील"सांख्यिकी 
अधिकारी/ संशोधन अधिकारी, गट - "ब" (राजपत्रित)" या संवर्गातील 
पदावर नामनिर्देशानाद्वारे नियुक्‍ती झाळेल्या उमेदवारांनी संगणक/माहिती 
तंत्रज्ञान विषयक परिक्षा उत्तीर्ण केली असल्याबाबत. 
संदर्भ:- नियोजन विभाग शासन आदेडा क्र:नामनि-१२१८/प्र.क्र.०५/का-१४२७, 
दिनांक १२/०२/२०१९ 
शासन आदेडा:- 
अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील "सांख्यिकी अधिकारी/संशोधन 
अधिकारी, गट- "ब" (राजपत्रित)" या संवर्गातील पदावर संदर्भाधीन शासन आदेझ्ान्वये नामनिर्देशनाद्वारे 
नियुक्‍ती झालेल्या अधिका-यांना त्यांच्या नियुक्तीच्या दिनांकापासून दोन वर्षांच्या आत संगणक 
हाताळणीसंबंधी शासनाने विहित केलेली परिक्षा उत्तीर्ण केल्यासंबंधीचे प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य 
आहे. 


2s सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक प्रशिक्षण २०००/प्र.क्र.६१/२००१/३९, दि. 98/03/2003 
व शासन निर्णय माहिती तंत्रज्ञान (सा.प्र.वि) विभाग क्रमांक: मातंस-२०१२/प्र.क्र.२७७/२९, 
दिनांक ०४/०२/२०१२ मधील परिच्छेद-१ मध्ये नमुद Goo संगणक/माहिती तंत्रज्ञान विषयाचा 
अभ्यासक्रम उत्तीर्ण केलेल्या अधिका-यांना संगणक अर्हता परिक्षा उत्तीर्ण असल्याचे समजण्यात येते. अर्थ 
व सांख्यिकी संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील "सांख्यिकी अधिकारी/संशोधन अधिकारी, गट- "ब" 
(राजपत्रित) या संवर्गातील पदावर नियुक्‍त खालील नमूद अधिका-यांनी त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेला 
अभ्यासक्रम पुर्ण केला आहे. यास्तव त्यांनी शासनाने विहित केळेळी संगणक अर्हता परिक्षा उत्तीर्ण 
केली असल्याचे समजण्यात येत आहे. 


अ. क्र. संशोधन अधिकारी/सांख्यिकी संगणक अभ्यासक्रम 
अधिकारी यांचे नाव 
१. श्रीमती सारीका भिमराव जाधव MS-CIT 
२. श्री. उदय हिम्मतराव पवार MS-CIT 
३. श्रीमती श्वेता बबन झंझाड MS-CIT 
४. श्रीमती स्वाती अशोक मुसळे MS-CIT 
५. श्रीमती अपर्णा राजेंद्र गुरव ॥ विषय घेऊन शालांत परीक्षा 
उत्तीर्ण 
६. श्री. सुचित रामचंद्र वंजारे MS-CIT 
७. श्रीमती बबिता देविदास सोनवणे MS-CIT 
८. श्री. रुपेशकुमार भूरदास राऊत MS-CIT 


शासन आदेशा क्रमांकः इएसटी-१०२०/प्र.क्र.9६/का.१४२७ 


अ. क्र. संशोधन अधिकारी/सांख्यिकी संगणक अभ्यासक्रम 
अधिकारी यांचे नाव 
९. श्रीमती शितल दिलीपराव अस्वले MS-CIT 
१०. श्री. निखिल गजानंद बासटवार MS-CIT 
११. श्रीमती शलाका सुर्यकांत सुर्यवंशी MS-CIT 


३. महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावरसदर शासन आदेठा 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०१२२३१२१७०७८३१६ असा आहे. हा AAT 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Tushar Purushottam Hirlek 


Tushar PUrUusShottam e:=t:oMcovemmen orienta ov-nning 


Depart it, postalCode=400032, st=Maharash 
2.5.4.20=6dd848a3 1422ed36ba4503d4744b6dc20833c85 1baba 


Hirlekar Lae 
(तु. पु. हिर्लेकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई. 
त्यांना सूचित करण्यात येते की, संबंधित अधिकारी कार्यरत असलेल्या 
कार्यालयाच्या कार्यालय प्रमुखांना याबाबतची उचित नोंद सेवापुस्तकात घेण्याबाबत 
कळविण्यात यावे. 
संबंधित अधिकारी (अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयामार्फत) 
३) निवड नस्ती. 


रट. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


